सन 2020-29 या वर्षाकरिता अखिल भारतीय सेवा 
(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ प्रमाणे 
भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी करुन 
घ्यावयाच्या वैद्यकीय तपासणीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एएफओ-११२१/प्र.क्र.५३/फ-७अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई.४०००३२. 
दिनांकः १७ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- १) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एएफओ-११२१/प्र.क्र.५३/फ-७अ, 
दि.१६/०४/२०२१ 
२) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ११०५९/ ०१/ 
2098-AlS-Ill (Part) दि.१६/०६/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय सेवा (कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ मधील नियम ३ व 
त्यासोबतचा नमुना ४ अनुसार दि.३१/३/२०२० रोजी ४० वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या भारतीय 
वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी सन २०२०-२१ या वर्षी करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत 
संदर्भाधीन दि.१६/०४/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर 
वैद्यकीय तपासण्या दि.३०/०६/२०२१ पर्यंत करण्याबाबतच्या सूचना संदर्भिय शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आल्या आहेत. 


२. नोवेल कोरोना व्हायरसचा Novel Corona virus (COVID-98) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात 
घेता, संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार यांनी अखिल भारतीय 
सेवेतील अधिकाऱ्यांनी सन २०२०-२१ ची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबतची मुदत 
दि.३१/१२/२०२१ पर्यंत वाढविण्याबाबतची सूचना दिलेली आहे. 


३. तदनुषंगाने सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता महाराष्ट्र संवर्गातील vo वर्षे किंवा अधिक वय 
असलेल्या भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता वैद्यकीय तपासण्या करण्याची मुदत 
दि.३१/१२/२०२१ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एएफओ-११२१/प्र.क्र.५३३/फ-७अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१८११४८५८१३१९ असा आहे. हा AAA 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arvind Shankar Apte द 


hankar 
Date: 2021.08.18 11:57:38 +05'30' 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक, (मंत्रालय) 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 


४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 

५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८) महाराष्ट्र संवर्गातील ४० वर्षावरील भारतीय वन सेवेतील अधिकारी, द्वारे प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९) बॉम्बे हॉस्पिटल अँन्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, मुंबई. 

qo) अपोलो क्लिनिक, कुलाबा, मुंबई. 

99) लिलावती हॉस्पिटल, मुंबई. 

१२) डॉ.एल.एच.हिरानंदाणी हॉस्पिटल, मुंबई. 

१३) रुबी हॉल क्लिनिक, Yo, ससून रोड, पुणे. 

१४) आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, चिंचवड पुणे. 

१५) दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल अँन्ड रिसर्च सेंटर, पुणे. 

१६) ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल अँन्ड रिसर्च सेंटर, नागपूर. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) अरनेजा हार्ट अन्ड मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, रामदास पेठ, नागपूर. 

१८) सुयश मेडिकल फांऊडेडान प्रा.लि.सुयश हॉस्पिटल, नाशिक. 

१९) एम.जी.एम.मेडिकल सेंटळल अँड रिसर्च सेंटर, औरंगाबाद. 

२०) डॉ. हेडगेवार रुग्णालय, गजानन महाराज मंदिराशेजारी, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद 
29) सर्व शासकीय,महानगरपालिका रुग्णालयांचे अधिष्ठाता/जिल्हा शल्य चिकित्सक. 

२२) सहाय्यक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) निवडनस्ती, फ-७ अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


